संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, 
वरळी, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.७४/प्रशासन-१ 
दि. १९ ऑक्टोबर, २०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
३) संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई यांचे दि.२० मार्च, २०२३ चे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, 
मुंबई या कार्यालयातील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०२३ कालावधीपर्यंत चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 
२. आतायाझासन निर्णयान्वये संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ०६ पदे सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 
काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, 2023 पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
३. या बाबीवरील खर्च संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, वरळी, मुंबई या कार्यालयातील पदांसाठी 
“२२१७ - नगर विकास, २२१७०२३४-००१-१ संचालक, बी.डी.डी. चाळी, ०१ वेतन ” या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. वित्तविभाग, शासन निर्णय, क्रमांक पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२३ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२५१२०९४८१११८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VIKRAM NIVRUTTI : 

DHAMAL 


3274432 


(विक्रम नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, १ संचालक, मुंबई विकास विभाग चाळी, सावळी इमारत, गणपत जाधव मार्ग, वरळी, मुंबई 


प्रत :- 9) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) लेखा व अधिदान कार्यालय, मुंबई. 
४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११ / (आ.पु.क.) मंत्रालय, मुंबई 
५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती कार्यासन प्रशासन-१. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.३१/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१/०३/२०२ 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ पासून म 2 
अ पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ A 
eee eee दि.३१/०८/२०२३ 
च्य कायालयाच नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या बगत मुदत 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये त्य ee 
संख्या. झालेली वाढ. झाळेली घट तां 
संख्या 
a 2 2 8 च्‌ & 
श्‌ संचालक, मुंबई ०६ | शि of 
विकास विभाग 
चाळी, मुंबई 
एकूण ०६ La 1 Los | ०६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


